औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील 
उपसंचालक संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
नियतकालिक बदली बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. औसुवआ-०५१९/प्र.क्र.-८५/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ मे, २०१९. 


वाचा:- 9) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक, क्र.एसआरव्ही-२०१४/मुस३४/प्र.क्र.३७९/१२, 
दि.२९.०५.२०१५. 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील उप संचालकांची 
पुढीलप्रमाणे नियतकालिक बदली करण्यात येत आहे- 


अ.क्र | उप संचालकाचे नाव | कार्यरत ठिकाण 


ee यी 


श्री.मा.पां. तोटेवाड रायगड श्री. लोढे, उप संचालक, कल्याण यांच्या पदोन्नतीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. श्री. ज. पं. मोहरकर, उप संचालक, चंद्रपूर यांच्याकडे अपर 
संचालक, नागपूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्यामुळे प्रशासकीय कारणास्तव त्यांना सध्याच्या 
कार्यालयात एक वर्षाच्या कालावधीसाठी त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५” मधील 
कलम ४ (8) व कलम ४(५) च्या तरतूदीन्वये सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन सदर बदली करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१०१४५०२२२६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Meghashyam = 
A. ye 
60a01b762f45c3a, 
serialNumber=a5505efe2f877647 1817f30ce3446f37d84d8aeddd35 
a W a [ d8e3a76a12d1b08434dd, cn=Meghashyam Nawar 

Date: 2019.06.10 14:58:17 +05'30" 

(मेघःऱ्याम नवार) 

ग 
कक्ष अधिकारी 


प्रति, 
संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई ५१. 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ-०५१९/प्र.क्र.-८५/कामगार-१ 
प्रत माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीस्तव- 


महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/ठाणे/औरंगाबाद/सोलापूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, रायगड/ठाणे/औरंगाबाद/सोलापूर. 

सर्व संबंधित उप संचालक (ERI: संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार 
भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ). 

५. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८. उप सचिव (कामगार-१) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. निवड नस्ती (कामगार-१). 


Cc ww A 0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


